मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, खोरे 
समरुपण विभाग, पुणे या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-१११९/(प्र.क्र. ४६२/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक पदनि २०१९/१४०/प्र.क्र.४१/२०१९/जसंनि, 
दि.२२/०३/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ[,जस)/आ-४/४०५५/ 
२०१९ दि.२६/०९/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, खोरे समरुपण विभाग, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६ 


अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियतअस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 


व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, 


(०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२)” 


या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-१११९/(प्र.क्र. ४६२/१९)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९११२०१५५६५३५०२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranjit न ais CoN 
Shivajirao Ahire 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2019.11.20 16:00:04 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आव्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१, 
2. 
2. 
छ. 
पु. 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे, 

क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

क.अ., आ. (प्रशि.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-१११९/(प्र.क्र. ४६२/१९)/मोप्र-१ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-१११९/(प्र.क्र. ४६२/१९)/मोप्र-१, दिनांक: २०/११/२०१९ 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, खोरे समरुपण 
विभाग, पुणे या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते 
दि.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


अ.क्र पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या 
पदांची संख्या 

शिडी २ ३ 
१ । कार्यकारी अभियंता 1१ 
२ | सहा. अभि.श्रे.-१/ उपविभागीय अभियंता/अधि. ४ 
३ | सहा. अभि.श्रे.-२/ शाखा अभियंता / क. अभि. ४ 
४ | सहाय्यक आरेखक 11१ 
५ | अनुरेखक 1. आ] 
६ | कनिष्ठ लिपिक / भांडार लिपिक a काशा 
७ | टंकलेखक 1१ 
८ | वाहनचालक जाग 
९ | शिपाई २ 

एकूण १६ 


= हि व Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ra nj | t S h ivaj IFAO ON: CN= Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


A h re Department 


Date: 2019.11.20 16:00:31 +05'30" 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


